अधिव्याख्याता,रसायनशास्त्र, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अया पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती झालेल्या उमेदवाराच्या 
पदस्थापनेत वैद्यकीय कारणास्तव अंशत: बदल 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३६१७/प्र.क्र.४५/१७/तांशि -७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ नोव्हेंबर,२०१७. 


संदर्भ : १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ८ जून, २०१७. 
२) श्रीमती जांभळीकर नुरीन बशिर यांचे दि.१५ जुले, २०१७ रोजीचे निवेदन. 

शासन निर्णय :- 

अधिव्याख्याता, रसायनझात्र, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, 
गट-अ या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत एकूण १३ उमेदवारांची संदर्भाधिन दि.८ जून, 
२०१७ च्या शासन निर्णयाव्दारे नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती प्राप्त उमेदवारांपैकी 
खालील अध्यापकाच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणात संदर्भाधीन क्र.२ येथील निवेदनामध्ये नमुद वैद्यकीय 
कारणास्तव पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-७ येथे दर्शविल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने बदल 


करण्यात येत आहे. 
संदर्भाधीन | गुण. । आयोग पुरस्कृत । वर्गवारी | आयोगाने पुर्विचे सुधारीत अभिप्राय 
शासन क्र उमेदवाराचे नांव शिफारस | पदस्थापनेचे | पदस्थापनेचे 

निर्णयातील केलेला प्रवर्ग | ठिकाण ठिकाण 

= 2 3 Bea 5 & (eee es] ८ 

३ ५ | श्रीमती जांभळीकर खुला | खुला महिळा | शासकोय | शासकोय । वैद्यकीय तपासणी 

नुरीन बशिर तंत्रनिकेतन, | तंत्रनिकेतन, | अहवाल सादर 
जळगांव रत्नागिरी । करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून. 


०२. उपरोक्त उमेदवाराचे रत्नागिरी व सांगली येथील त्यांच्या वास्तव्याच्या कालावधीतील 
चारित्र्य पडताळणी अहवाल व साक्षांकन नमुना पोलीसांकडून प्राप्त झाला असून त्यांच्या विरुद्ध 
कोणत्याही दंड व शिक्षा असलेबाबतची नोंद आढळून येत नसल्याचे कळविले आहे. 


०३. उपरोक्त परिविक्षाधीन अध्यापकास संदर्भाधीन नियुक्‍ती आदेशातील सर्व अटी व शर्ती कायम 
राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३६१७/प्र.क्र.४५/१७/तांशि -७ 


०४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१११७१६३७१०४४०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


Sudhir Jaya = 


621e5917d8305, 


INumbs 9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd781 
h e y 6002b4afOffbf1 1117, ‘Sudhir Jaya Shetty 


Date: 2017.11.17 16:41:22 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित उमेदवार (नोंदणीकृत डाकेने) (e-mail EIR) 


प्रत, 


& . 
द. 
७. 


र्‌, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. 

४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई . 


मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नाशिक/मुंबई. (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत). 


. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगाव/ रत्नागिरी. (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 


(वरील उमेदवारांना रुजू करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणीक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची 
तपासणी करुन संस्थाप्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करुन घ्यावे 
व त्याबाबतचा अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर 
करावा. तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखांनी या आदेशातील ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटीच्या 
अधिन राहुन केली आहे त्या उमेदवारांकडून विहीत मुदतीत या अटीची पुर्तता करुन घेवून 
त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ 
सादर करावा.) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव/रत्नागिरी. (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
११.निवड नस्ती (तांशि-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Higher And Technical 
ICode=400032, st=Mahi hi 
.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456fleles 


